मे.पवनहंस लि., मुंबई यांच्याकडून भाडे 
तत्वावर घेण्यात आलेल्या हेलीकॉप्टरचे 
Fixed Monthly Charges, Flying 
Hourly Charges आणि ATF Credit 
Invoice ची रक्‍कम अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एनएएक्स- ०७२०/प्र.क्र.१०४/विश्ा १ ब, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- १ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा :- 
अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/ 
29-31/ 984/ हेलिकॉप्टर/१४४/२०१७, दि. २८/३/२०२२, २२/६/२०२२ आणि ५/७/२०२२. 


प्रस्तावना :- 

नक्षलग्रस्त भागात पोलीस दलाचे बळकटीकरण करण्यासाठी तसेच जखमी व्यक्‍ती व 
जवानांची ने-आण करणे, त्यांना त्वरीत वैद्यकीय सहाय्य पुरविणे तसेच खाद्यसामुग्री पुरविणे, 
संशयित भागाची पाहणी करणे इत्यादी कामांकरिता मे. पवनहंस लिमि., मुंबई यांच्याकडून 
हेलीकॉप्टर भाडेतत्त्वावर घेण्याबाबत करार करण्यात आला आहे. सदर हेलीकॉप्टरचे माहे 
जानेवारी, र्ष्शेर्ते एप्रिळ, २०२२ चे Fixed Monthly Charges, Flying Hourly Charges आणि 
ATF Charges (Credit Invoice) चे एकूण देयक पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई/पोळीस अधीक्षक, गडचिरोली यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 

नक्षलविरोधी अभियानाकरीता गडचिरोली येथे मे. पवनहंस लिमि., मुंबई यांच्याकडून 
भाडेतत्वावर घेण्यात आलेल्या हेळीकॉप्टरचे माहे जानेवारी ते एप्रिळ, २०२२ चे Fixed Monthly 
Charges, Flying Hourly Charges आणि ATF Credit Invoice ची एकूण रक्‍कम 
रु. ६,०६,०२,८२०/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी सहा लक्ष दोन Soe seal वीस फक्त) एवढी 
रक्‍कम अदा करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधी दि. 
39/3/2023 पूर्वी खर्च करण्याची जबाबदारी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ 
पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली यांची राहील. 
२. यासाठीचा खर्च मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस (००) १०९ जिल्हा पोलीस (००) (०१) 
जिल्हा पोलीस दल (२०५५ ०१६८) ५१ मोटार वाहने” या Saas सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. सदर शासन निर्णय वित्त 
विभागाने, निर्गमित केलेल्या शासन परिपत्रक दि. ४/४/२०२२ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीनुसार खर्च करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स- ०७२०/प्र.क्र.१०४/विझा १ ब, 


as सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७//५/.॥॥॥0१॥/959॥॥.9०५/.॥॥ या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८०११६०५४७०७२९ 

असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


लच Digitally signed by Sanjay Dagadu Khedekar 

S a Nn a D ) a a d U DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a53701d2758331055dd3c46d615f8367912 


Khedekar Sue 
(संजय खेडेकर) 
उप सचिव, गृह विभाग. 
प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर 
४ पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली. 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर. 
६) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर. 
७ जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 
८) पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 
qo) वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 
११) कार्यासन अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवडनस्ती (विशा-१ ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


